साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) 
अंतर्ग सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागणी 
अनुदानातून कोविड १९ प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांकरीता आवश्‍यक असलेल्या Triple 
Layer Masks च्या खरेदीसाठी सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२१ 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.११/आरोग्य-८, 
दि.२६.०३.२०२१ 

२) संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे/कोविड-१९/नियंत्रणकक्ष पुणे/ सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता/ Triple Layer Mask's पुरवणी मागणी अनुदान/२०२०-२१/१८७१२- 
१३/२०२१ , दि.०३.०९.२०२१ व दि.०७.०९.२०२१. 

३) आयुक्त, (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
मान्य टिप्पणी 


प्रस्तावना:- 

कोविड-१९ च्या अनुषंगाने लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या औषधे व औषधी साहित्यांच्या खरेदीसाठी सन 
२०२०-२१ मध्ये लेखाशिर्ष मधुन २२१०४२८६ खाली रु. १७८,५४,३१,१६८/-इतके अनुदान उपलब्ध 
करून देण्यात आलेले होते. सदर अनुदानामधून विविध प्रकारच्या बाबींच्या खरेदीसाठी शासनाच्या दि. 
२६.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. १७८,५४,३१,१६८/- इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळेली होती. आता संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे कार्यालय यांनी 
त्यांच्या दिनांक ०३.०७.२०२१ व दि.०७.०९.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२०-२१ च्या 
पुरवणी मागणी अनुदानातून कोविड १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरीता आवश्‍यक असलेल्या Triple 
Layer Mask's च्या खरेदी करण्यासाठी अंदाजित रुपये ४,६१,०७,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी 
एकसष्ट लक्ष सात हजार फक्त ) इतक्या रकमेच्या खरेदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, कोवीड-१९ या साथरोगावरीलळ आवश्‍यक असणा-या Triple 
Layer Mask's ची खरेदी करण्यासाठी प्रज्ञासकीय मान्यता देण्या आळी आहे. आता संचालक, 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 


आरोग्य सेवा,पुणे कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक ०३.०७.२०२१ व दि.०७.०९.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद 
केल्यानूसार संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयामधील विवरणपत्रातील अ क्र-११ येथील Approx Rate 
कॉलम मधील (Triple Layer Mask's) चा दर रुपये ०.९८/- इतका दर नमूद करण्यात आलेला होता 
Wg Triple Layer ॥॥89<'$साठी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदा करीता प्राप्त झालेल्या न्यूनतम 
दरधारकाशी वाटाघाटी करण्यात आलेल्या असून, वाटाघाटी अंती नवीन दर रुपये २.१८ इतका प्राप्त 
झालेला आहे, त्याअनुषंगाने 1118 Layer Mask's ची खरेदी सुधारित दराने करण्यासाठी सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खरेदी साठी येणारा खर्च अंदाजित रुपये ४,६१,०७,०००/- (अक्षरी रुपये चार 
कोटी एकसष्ट लक्ष सात हजार फक्त) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम 
लेखाशिर्ष २२१०४२८६ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पुरवणी मागणी अनुदानातुन हाफकिन खरेदी 
कक्षाकडे वर्ग केलेल्या रकमेतुन भागविण्यात येणार आहे. त्यास अनुसरून खालील तक्त्यात नमुद 
केल्यानुसार Triple Layer Mask's ची खरेदीसाठीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे 
विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


विवरणपत्र 
अ-अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपये) 
Sr | Name Approx. Total Amount Revised Quantity | Amount of Remark 
No of Rate (In Quantity of Rate(InRs.) to be Procureme 
Items Rs.)As per | Proposed for | Purchase as per e- procured nt(InRs.) 
A.A. Dated A.A. (InRs.) Tender 
26.03.2021 &negotiati 
on 
1 Triple state 
layer 0.98 21150000 20721000 | 2.18 21150000 | 46107000 budget 
Mask (supp.)F.Y. 
2020-21 
22104286 


०३. वरील सर्व बाबींच्या अनुषंगाने कोविड-१९ ची संभाव्य लाट व त्या अनुषंगाने करावयाच्या 
उपाययोजनांच्या अनुषंगाने या बाबीची आवश्‍यकता आहे त्यानुसार 11018 Layer Mask's च्या पात्र 
निविदाकाराशी वाटाघाटी नंतर प्राप्त झालेल्या सुधारीत प्रति नग दर रुपये २.१८ यास अनुसरुन दि. 
२६.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या 1118 Layer Mask's 
च्या २,११,५०,००० संख्येची खरेदी करण्यासाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात नव्याने सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

०४. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कोविड १९- ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व 
प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता राज्यात उद्भवलेल्या कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने 11518 Layer Mask's 
च्या खरेदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व 
विनियोग प्रमाणपत्र संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे कार्यालय यांनी त्यांच्या दि.०७.०९.२०२१ च्या 
प्रस्तावानुसार प्रमाणित केलेले आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 


०५. कोविड १९- ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता 
कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने आवश्‍यक Triple Layer Mask's ची खरेदी करण्यासाठी अंदाजित रुपये 
४,६१,०७,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी एकसष्ट लक्ष सात हजार फक्त ) इतक्या रकमेच्या खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आयुक्‍तालय,मुंबई यांची मान्यता आहे. 


०६. संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी प्रस्तावात प्रस्तावित केल्यानुसार, राज्यातील आरोग्य 
संस्थांना सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागणी अनुदानातून कोविड १९ प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांकरीता आवश्‍यक असलेल्या Triple Layer Mask's ची खरेदी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानाच्या मर्यादेतच करण्यात यावी तसेच संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 
यांच्या दि. ०७.०९.२०२१ च्या प्रस्तावानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-अ) मध्ये 
नमुद केलेल्या सदर खरेदी साठी येणारा खर्च अंदाजित रुपये ४,६१,०७,०००/- (अक्षरी रुपये चार 
कोटी एकसष्ट लक्ष सात हजार HAT) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम 
लेखाशिर्ष २२१०४२८६ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पुरवणी मागणी अनुदानातुन हाफकिन खरेदी 
कक्षाकडे वर्ग केलेल्या रकमेतुन भागविण्यात यावा. शासन निर्णय दिनांक २६.०३.२०२१ मधील अटींच्या 
अधीन राहुन सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२११३२२३०९१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VASANT Digitally signed by 


VASANT PANDURANG 


PANDURANG Galkwab 
Date: 2021.11.02 


GAIKWAD 11:58:45 +05'30' 


(व.पां.गायकवाड) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 


४) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


